महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
क्रमांकः उसप्र १३२४/प्र.क्र.०५/प्रशा-१ (का-१४) 
मादाम कामा मार्ग,हुतात्मा राजगुरू चौक 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : ०२ फेब्रुवारी, २०२४. 


संदर्भ : 


१. शासन आदेठा क्र.प्रतिनि २०१८/प्र.क्र.१८४/का.१४, दि.१०.१२.२०१८. 
२. शासन आदेशा क्र.उसप-१३२२/प्र.क्र.१०९/का.१४, दि.२७.०६.२०२३. 


आदेश 

संदर्भ क्र.१ येथील आदेशान्वये si Wp जयराज ठाकूर, उप सचिव यांची व्यवस्थापकीय 
संचालक, महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त व विकास महामंडळ या पदावर प्रतिनियुक्तीने 
नियुक्‍ती करण्यात आली. त्यानंतर संदर्भ क्र.२ येथील आदेशान्वये श्री.ठाकूर यांना उप सचिव पदावर 
पदोन्नती देण्यात येऊन त्यांना सदर पदावर प्रपत्र बढती देण्यात आली. या प्रपत्र बढतीचा कालावधी 
दि.२६.१२.२०२३ रोजी संपुष्टात आलेला आहे. 
२. आताया आदेशान्वये, श्री.प्रफुल्ल जयराज ठाकूर, उप सचिव यांच्या व्यवस्थापकीय संचालक, 
महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त व विकास महामंडळ या पदावरील प्रतिनियुक्‍तीस 
दि.२७.१२.२०२३ पासून पुढे ६ महिन्यांसाठी म्हणजेच दि.३०.०६.२०२४ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत 


आहे. 


३. सदर शासन आदेठा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर 
प्रसिध्द करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२४०२०२१६२०२६५९०७ असा आहे. 
हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by KIRAN KASHINATH SHINDE 

K | R A N KA H | N AT H DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=GENERAL ADMINISTRATION 
DEPARTMENT, 
25.4. 


2 'a32115497d05a2e9 1 b08062bea862d1d55f490eb3 1 1d2/0e47e2falfaf797, 
2, st=Maharasht 


postal 


(कि. का. re) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत, 
मा.मुख्यमंत्री महोदयांचे अ.मु.स/प्र.स. 
अ.मु.स.(सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
अ.मु.स./प्रधान सचिव/सचिव, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग , मंत्रालय, मुंबई. 
व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त व विकास महामंडळ 
५. सह/उप सचिव (आस्थापना) इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, मंत्रालय मुंबई. 
६. श्री. प्रफुल ज. ठाकूर, उप सचिव तथा व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य इतर 
मागासवर्गीय वित्त व विकास महामंडळ. 
७. निवडनस्ती कार्यासन-१४. 


Cc WwW A -5 


